अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या 
पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकारी यांच्या पदोन्नती / बदलीने 


पदस्थापनेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१५१९ /प्र.क्र.३०७/भाग-१/पोल-१ 


गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेठा- 


दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२० 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम मधील कलम २२(न) च्या तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस सेवेतील खाली 


नमूद केलेले अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नती / बदलीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नती/बदली नंतरची 
पदस्थापना 
a श्री.राजेद्र सिंह, भापोसे । अपर पोलीस महासंचालक (fears । अपर पोलीस महासंचालक, 
अभियान), पोलीस महासंचालक | कायदा व सुव्यवस्था, पोलीस 
कार्यालय, मुंबई. महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
२. | at. आशुतोष डुंबरे, | अपर पोलीस महासंचालक, | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
भापोसे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. | श्री.अमितेशा कुमार, | सह आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता | पोळीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 
भापोसे विभाग, मुंबई. ( पदोन्नतीने) 
४. ।श्री.जय जीत सिह, | अपर पोलीस महासंचालक, रेल्वे, | अपर पोलीस महासंचालक, 
भापोसे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ळाचळलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. | at. व्हि. के. चौबे, सह पोलीस आयुक्‍त, कायदा व | अपर पोलीस महासंचालक, 
भापोसे gern, मुंबई शहर (अपर | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
पोलीस महासंचालक दर्जा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. । श्री.सदानंद दाते, | केंद्रिय प्रतिनियुक्तीवरुन परत | पोलीस आयुक्त, मिरा भाईदर 
भापोसे आल्याने प्रतिक्षाधीन वसई विरार, पोलीस 
आयुक्तालय 
७. श्री. भुषण कुमार | पोलीस आयुक्त, नागपूर हहर  । अपर पोलीस महासंचालक, 
उपाध्याय, भापोसे वाहतूक, पोलीस महासंचालक 
कार्यालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१५१९ /प्र.क्र.३०७/भाग-१/पोल-१ 


अ.क्र | अधिकार्‍यांचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नती/बदली नंतरची 
पदस्थापना 
८. श्री. संजय कुमार, | पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई अपर पोलीस महासंचालक, 
भापोसे प्रशिक्षण व खास पथके, पोलीस 
महासंचालक कार्यालय, मुंबई. 
९.  । श्री. बिपिन कुमार सिह, | अपर पोळीस महासंचालक, | पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
भापोसे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. श्री. विनय कारगावकर, भापोसे, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांची अपर पोलीस 
महासंचालक (वाहतूक) या पदावरुन बदली करण्यात येत असून त्यांचे पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील. 


३. तसेच श्री. देवेन भारती, भापोसे, अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक यांची अपर 
पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावरुन बदली करण्यात येत 
असून त्यांचे पदस्थापनेबाबतचे आदेडा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 

४. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती विचारात घेऊन, उपरोक्‍त अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या/बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या/बदळलीच्या पदावर रुजू होऊन तसा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०२२००८२८७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने वळ 


IN: c=IN, 
b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89/474e7b98a708cc03eb 


KAILAS ARJUN GAIKWAD चा :१24136044299, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 


ID FLOOR,MANTRALAY, MUMBAI, ou=HOME DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD. 
Date: 2020.09.02 20:09:11 +05'30 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह EY ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१५१९ /प्र.क्र.३०७/भाग-१/पोल-१ 


o 


. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ष्र 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महासंचालक, लाचळूचपत प्रतिबंधक विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. पोलीस आयुक्त, मिरा भाईंदर वसई विरार, पोलीस आयुक्‍ताळय 

११. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. अपर पोलीस महासंचालक, रेल्वे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. अपर पोलीस महासंचालक, विशेष अभियान, मुंबई 

१४. अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

१६. सह आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

१७. पोलीस आयुक्‍त, नागपूर हाहर 

१८.पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 

१९. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य महामार्ग सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

20, अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२१. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

22. अपर पोळीस महासंचालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

23. सह पोलीस आयुक्‍त, कायदा व सुव्यवस्था, मुंबई हहर 

२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
२५. संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

२६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

२८.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


